RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


HET 


WA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ८ , अंक ४५ ] 


सोमवार , एप्रिल ४ , २०२२ / चैत्र १४ , शके १ ९ ४४ 


[ पृष्ठे ३ , किंमतः रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १०४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ४ एप्रिल २०२२ 


आदेश 


महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम . 


- 


क्रमांक एमआयएस ०८२१ / प्र.क्र .१३ ९ / राउशु - २. - महाराष्ट्र दारुबंदी अधिनियम ( १ ९ ४ ९ चा २५ वा ) चे कलम १३ ९ च्या 
उप - कलम ( १ ) च्या खंड ( क ) नुसार महाराष्ट्र शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून , महाराष्ट्र मद्यार्क आसवन व 
पेय मद्य निर्मिती नियम , १ ९ ६६ अंतर्गत मंजूर केलेल्या पीएलएल घटकांना , भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची न्युट्रल पॅकींगमधून 
परदेशात निर्यात करावयाची असल्यास , महाराष्ट्र मद्यार्क आसवन व पेय मद्य निर्मिती नियम , १ ९ ६६ च्या कलम १७ च्या उपकलम 
( २४ ) व ( ३० ) मध्ये खालील अटींच्या अधीन राहून सूट देण्यात येत आहे , 

( १ ) ( i ) भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची न्युट्रल पॅकींगमधून परदेशात निर्यात करण्यास परवानगी मिळण्यासाठी 
अनुज्ञप्तीधारक आयुक्तांकडे अर्ज करेल . 

( ii ) आयुक्त हे त्या अर्जाची आवश्यकतेनुसार चौकशी करतील व अर्जदार यांनी मागणी केल्याप्रमाणे परवानगी देण्यास 
काही हरकत नाही अशी खात्री झाल्यावर , ते तशी परवानगी देतील . 

( २ ) भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याची न्युट्रल पॅकींगमधून भारताबाहेर निर्यात करावयाची असल्यास अनुज्ञप्तीधारक 
खालील बाबी लेबलवर नमूद करेल 

( i ) भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या बँडचे नाव ; 
( ii ) मद्याची तिव्रता ( v / v मध्ये ) ; 


: 


( १ ) 


भाग चार - ब - १०४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल ४ , २०२२ / चैत्र १४ , शके १ ९ ४४ 


( iii ) 


घटकांचे प्रमाण ; 


( iv ) 


बॅच नंबर ; 


( v ) 


( vi ) 


निर्मितीचा महिना व वर्ष ; 
विदेशी मद्य आयातदाराचे नाव व पत्ता ; आणि 
परदेशातील आयात प्राधिकाऱ्याने विहित केलेला मजकूर . 


( vii ) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


युवराज ब . अजेटराव , 
शासनाचे उप सचिव . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल ४ , २०२२ / चैत्र १४ , शके १ ९ ४४ 

HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 4th April 2022 


Order 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT , 


No. MIS 0821 / C.R.139 / EXC - 2. - In exercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub - section 
( 1 ) of section 139 of the Maharashtra Prohibition Act ( XXV of 1949 ) and of all other powers enabling 
it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby exempts , the licensee holding licence in 
Form PLL granted under the Maharashtra Distillation of Spirit and Manufacture of Potable Liquor 
Rules , 1966 , intended to export Indian made Foreign Liquor in neutral packing , from provisions of 
sub - rule ( 24 ) and ( 30 ) of rule 17 of the said Rules . Subject to following condition , 

( 1 ) ( i ) The licensee shall make an application to the Commissioner for permission to export 
Indian made Foreign Liquor in neutral packing . 

( ii ) The Commissioner shall make such enquiries as he deems fit and being satisfied that 
there is no objection to grant the permission , he may grant the approval . 

( 2 ) The licensee shall while exporting Indian made Foreign Liquor in neutral packing out 
of India , put the following details on the label : 

( i ) Brand name of Indian made Foreign Liquor ; 
( ii ) alcoholic strength in v / v ; 


( iii ) volume of contents ; 


( iv ) batch number ; 


( v ) month and year of manufacture ; 
( vi ) name and address of foreign importer ; and 
( vii ) contents prescribed by foreign import authority . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


YUVRAJ B. AJETRAO , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


